केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण, 
माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण) 
कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा (सर्वसाधारण 
हिस्सा + sap हिस्सा निधी वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१/भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 

२) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशा क्रमांक: 5.।९०-७-२/२०२२-॥७-१२/॥5.१ 
(SAP), दि. १३/१२/२०२२ . 

३) केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेश क्रमांक: F.No-9-2/2022-1S-92/1S.9 
(GEN), दि. १३/१२/२०२२ (६ पत्रे). 

४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप /ळेखा- 
२/१* Inst/Ele,Sec,TE/Rec, Non Rec/(SAP,GEN,SC,ST) निधी मागणी/२०२२-२३/ 
३७८१, दि.३०/१२/२०२२ 


प्रस्तावना:- 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील 
पत्रान्वये समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण,माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण ) कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा 
व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण,माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण ) योजनेसाठी केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १३/१२/२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये समग्र शिक्षा योजनेसाठी सर्वसाधारण व स्वच्छता कृती आराखडा (SAP) 
घटकासाठी रू. ३१३,३२,१६,०००/- इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्स्याचा निधी रू. २०८,८८,१०,६६७/- इतका येतो. 


३. वित्त विभागाने त्यांच्या दि. 30/92/2022 रोजीच्या ई-मेल अन्वये केंद्र हिस्सा निधी राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधीत/दि. २७/१२/२०२२ रोजी जमा झाल्याचे अभिप्राय fess आहेत.त्यानुषंगाने 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे 
आहे. 


शासन निर्णय- 


केद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेसाठी उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्सा व 
त्यास समरूप राज्य हिस्सा खाळील विवरणपत्रात दर्ाविल्याप्रमाणे राज्य प्रकल्प संचाळक,समग्र 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२ ३/प्र.क्र.०१/भाग-१/एस.डी-१ 
शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे समग्र शिक्षा योजनेच्या 
अमंलबजावणीसाठी सुपूर्द करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. समग्र शिक्षा योजनेसाठी वितरीत करावयाच्या उपरोक्‍त निधीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशील 
खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्डाविल्याप्रामणे सन 2022-23 या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष सन २०२०-२३ वितरीत तरतूद 
वर्षात सुधारित (रक्‍कम - रूपये) 
अर्थसंकल्पित 
तरतूद 
किवा २ ३ शिका 
"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.९०४.१९ रू. ३१३,३२,१६,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक कोटी 


शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०१) समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (केंद्र 
हिस्सा ६० टक्के), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), (२२०२ 1629)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.५४६.६१ रू. २०८,८८,१०,६६७/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक कोटी 
शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (02) समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य 
हिस्सा Yo टक्के), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर), (२२०२ ६१२)" 


एकूण (अ--ब) रू. ५२२,२०,२६,६६७/- 


(पाचशे बावीस कोटी, वीस लक्ष, सव्वीस हजार सहाशे सदुसष्ठ फक्त 


३. शिक्षक शिक्षण (Teachers Education) योजनेसाठीचा केंद्र शासनाने मंजूर केलेला निधी व 
समरूप राज्य हिस्सा निधीमधून वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठी आवश्‍यक रक्‍कम आवड्यकतेप्रमाणे व 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने मंजूर केल्याप्रमाणे संचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
पुणे यांना अदा करण्याची कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी करावी. तदनंतर, संचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुंणे यांनी त्यांना प्राप्त झाळेला निधी संबंधित जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांना वर्ग 
करावा. 


४. शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) योजनेमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी कर्मचारी 
यांच्या वेतनावरील खर्च प्रथमत: राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र 
शासनाकडून शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) योजनेमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२३/प्र.क्र.०१/भाग-१/एस.डी-१ 


कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात (AWP&B) मंजुरी दिल्याप्रमाणे 
आवर्ती/अनावर्ती बाबींचे प्रमाण लक्षात घेऊन प्रत्यक्षात राज्यझासनास प्राप्त झालेल्या आवर्ती/अनावर्ती 
निधीतुन प्रकल्प मान्यता मंडळाने {PROJECT APPROVAL BOARD (PAB) ) मंजुरी दिल्याच्या 
प्रमाणात प्रतिपुर्ती रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात यावी. 

५. उपरोक्तप्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत प्रथमत :राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून खर्च 

होणा-या बाबींचा निधी व ज्याची प्रतिपूर्ती केंद्रशासनामार्फत करण्यात येते अशा घटकांचा निधी 

राज्याच्या एकत्रित निधीत प्रथम प्राध्यान्याने जमा झाल्याची खात्री राज्य प्रकल्प संचालक SAT 

शिक्षा ,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद ,चर्नी रोड ,मुंबई यांनी करावी . 


६. समग्र शिक्षा योजनेमधील सर्व खर्च हा 91968 Nodal Account (SNA) मधून करण्यात यावा. 


७. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.०४/०४/२०२२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींची 
पूर्तता होत आहे. 


८. सदर area निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१३/१२/२०२२ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२२-२३ या वर्षाच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केल्याप्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेतील आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी 
खर्च करावा. 


९. सदर खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. ०४/०४/२०२२ मधील सूचनांनुसार 
करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/कक्ष अधिकारी 
(ळेखा/रोखशाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी “ 
तर सह/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. ०४/०४/२०२२ अन्वये दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०६१७५२०५६६२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 


SANTOSH UMESHRAO द्याचा 
GAIKWAD 


s :AS2A04054 
8538001 JA2CF5C, cn=SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
8:13 +05'30" 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३) मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र- २०२३/प्र.क्र.०१/भाग- १/एस.डी- q 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
) 
) 


संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 


१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
११) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
92) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


93) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१५) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


